बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसयुटी-२०१८/ प्र.क्र.१४४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८.८.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील खालील नमूद अभियंत्यांची विनंतीनुसार/प्रशासकीय कारणास्तव 


त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या Rad पदावर बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 


| . _ श्री. संजीव दिगंबर पवार | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, | जि.प.(बां) उप विभाग, दिडोरी 
नाशिक 


2. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.संजीव पवार, उप अभियंता यांना 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आव्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. श्री.संजीव पवार, उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखीळ नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 


शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एसयुटी-२०१८/ प्र.क्र.१४४/सेवा-२, दिनांक ८.८.२०१८ 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.संजीव दिगंबर पवार, उप अभियंता 
यांनी पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०८१७१९३३७३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Arvind Jagannath Kamb! 
DN: c=IN, ०७० t Of Maharasht Public Work: 


Arvind Jagannath म मतययता meine reat 


2.5.4.20=c7145f142d7f8e597c7957f95eeba7e 1 6ac87 1e58cfc3 
b203f7c1273111cfb15, 


Kamble उ य 
(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
५. श्री.संजीव दिगंबर पवार, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक यांच्या मार्फत. 
६. मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


